महाराष्ट्र शासन 


क्र. एमएलआय-०९२३/प्र.क्र.१६२/काम-६ 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक :- २०/११/२०२३. 


विषय :- कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेच्या बळकटीकरण योजनेअंतर्गत सन 
२०२३-२४ करिता मंजूर तरतूद बीडीएसवर उपलब्ध करून देण्याबाबत आणि सदर खर्चाला 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत - लेखाशीर्ष (co) (१२) महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेचे 
बळकटीकरण (कार्यक्रम) २२३०५८०१-५३ मोठी बांधकामे. 
वाचा :- १. संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. मश्रविसं/८४३, दि.१४/०९/२०२३. 
३. मुख्य अभियंता यांचे कार्यालय, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र. मु(मु/का- 
2/8894/2023 दि. २५/०९/२०२३ 
४. अधिक्षक अभियंता (विद्युत) यांचे कार्यालय, मुंबई प्रादेशिक विद्युत मंडळ यांचे पत्र क्र. 
अ.अ.(वि)/का-४/(तांत्रिको/३१९०/२०२३ दि. 3/90/2023 
५. वित्त विभाग, शा.नि.क्र.-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२) दि.२०/०९/२०१९ 
६. शासन ज्ञापन समक्रमांक दि. १६/१०/२०२३ 


ज्ञापन :- 

संचालक, ना.मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई यांच्या संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये २२३०५८०१- 
५३ मोठी कामे या लेखाशिर्षाखाली दुरुस्तीची व नुतनीकरणाची कामे करण्यासाठी येणाऱ्या रुपये रु. 
१,२०,७४,०९४/- (रुपये एक कोटी वीस लाख चौऱ्याहत्तर हजार BMG फक्त) एवढया खर्चास मान्यता 
देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यास अनुसरून शासन ज्ञापन समक्रमांक दिनांक १६/१०/२०२३ अन्वये 
रुपये १,२०,७४,०९४/- (रुपये एक कोटी वीस लाख ded हजार aug फक्त) एवढया खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर खर्चास वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुसार रुपये १,२०,७४,०९४/- (रुपये एक कोटी वीस लाख चौऱर्‍्याहत्तर हजार AI फक्‍त एवढया खर्चास 
वित्तीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 

यासाठी होणारा खर्च उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग मागणी के ४. मुख्य लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व 
रोजगार (००) (१२) महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेचे बळकटीकरण (कार्यक्रम) २२३० ५८०१-५३ "मोठी बांधकामे " या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो चालू वर्षी सन २०२३-२४ या करिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

हे ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग तीन मधील अनुक्रमांक ४ 
समोरील नियम क्र -२७ (2) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एमएळआय-०९२३/प्र.क्र.१६२/काम-६ 


हे ज्ञापन नियोजन विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८७|१४६१ दिनांक २७ ऑक्टोबर 2023 
तसेच वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२१/२०२३/व्यय-१६, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३ रोजीच्या 
अनौपचारिक संदर्भा अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३११२०१३१९२९९३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL YASHWANTRAO KAPADNIS 
SW A Pp N | L DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 

2.5.4.20=33895 18a88af500ef1 7fd52858804c56d5b0db93ce68 
YA S H WA N T RAO 963876484961 4f0c8b3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=824DB7B32ED13AAC7B6F1F11E717770B52D67 

84F2BC41 DDFOE4E9729CDB96F88, cn=SWAPNIL 
KA PA D N | S YASHWANTRAO KAPADNIS 

Date: 2023.11.20 13:19:22 +0530" 

(स्वप्निल कापडणीस) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 
२. प्रबंधक, कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई 
३. महालेखापाल - १, (लेखापरीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवड नस्ती (कामगार-६). 


